प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत पुणे विभागातील नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी 


उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 


संदर्भ 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/कोषा प्रश्ञा-५, 


शासन निर्णय : 


दि.१६.०३.२०२२. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या पुणे विभागातील कामांसाठी रुपये ८३५४.०९ लक्ष 
एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये २६१६.२७ लक्ष (अक्षरी सव्वीस कोटी सोळा SHY सत्तावीस हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२१-२२ 


मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 

अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत न 

कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम रक्‍कम 
fa 2 3 1 aoe ५ 

१) पुणे मौजे खराडी येथील सव्हे नं. ३०/१ येथे कार्यकारी 
ऑक्सिजन पार्क उभारणे (टप्पा-२) ता. अभियंता, 
हवेली, जि. पुणे ५००.०० १४०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम (पश्चिम), 
विभाग, पुणे 

२) पुणे ।भुसी डम येथील विकास कामे, ता. कार्यकारी 
मावळ, जि.पुणे ४९६.२० १४०.०० अभियंता, सा.बां. 

(उत्तर) विभाग, पुणे 

3) पुणे fem ae धरणाच्या खालच्या बाजुस ल वात 
भिमाशंकर पर्यटन उद्यान विकास ति ताचा 
मड पतीसी — 400,00 440,00 , सा.बां. 
करणे आंबेगाव जि.पुणे (पोंड क्र.२ ते ४ व्र 

कामे) (उत्तर) विभाग, पुणे 
मधिल कामे) 

४) पुणे few धरणाच्या खालच्या बाजुस ae 
भिमाशंकर पर्यटन उद्यान विकास प अकल 
गजा तरि ae 400,00 440,00 , सा.बां. 
करणे आंबेगाव जि.पुणे (पॉड क्र.४ ते ५ नी 

कामे) (उत्तर) विभाग, पुणे 
मधिल कामे) 
एकूण पुणे | १९९६.२० ५८०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


५) सातारा | मौजे मार्डी ता. माण येथील विकास कार्यकारी 
कामे करणे अभियंता, बांधकाम 
१४७.८४ ५०.०० विभाग (दक्षिण), 
जिल्हा परिषद, 
सातारा 
gaat । विरकरवाडी ता. माण, जिल्हा सातारा 
संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करणारे अधिष्ठाता, 
येथे संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करणारे : रज eee 
विमितीय सौदर्यीकरण शिल्प (गजी- ह रे oe oe he 
ढोल व ओवीकार) उभारणे. महाविद्यालय, मुंबई 
७ सातारा । मौजे श्री क्षेत्र चवणेश्वर, ता. कोरेगाव कार्यकारी 
येथील  रस्त्यो मजबुतीकरण : अभियंता, सातारा, 
ede आहारी २२.९८ ७५.०० eins 
( व डांबरीकरण) जि. प. 
विभाग (उत्तर) 
८) सातारा । म्हसवड नगरपरिषद हद्दीतील मोजे, मुख्याधिकारी, 
विरकरवाडी येथे घाट बांधकाम करणे, म्हसवड 
जिल्हा सा करी र नगरपरिषद, 
म्हसवड 
९) सातारा । मौजे किवळ ता.कराड येथील कार्यकारी 
शिवकाळीन तळ्याचे व परिसराचे अभिंयता, 
सुशोभिकरण करणे oe ee सा.बा.(पश्चिम) 
विभाग, सातारा 
qo) सातारा । मोजे किन्हई ता. कोरेगाव जि. सातारा 
येथील मंजूर करावयाच्या कामांबाबत 
१ मौजे किन्हई येथील साखरगड 
निवासीनी देवीच्या मंदिराकडे जाणारा १००.१० ३०.०० मुख्य कार्यकारी 
eis Sa करो मुख्य कार्यकारी 
रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे कील Ry 
२ मौजे fereg येथील साखरगड नारी 
निवासीनी देवीच्या मंदिराजवळ पार्किंग २१.३४ ७.०० मी, 
सुविधा करणे 
एकूण १२१.४४ ३७.०० 
११) सातारा । दौलतनगर (मरळी), ता. पाटण, जि. 
सातारा येथील विकास कामे 
१ aod (मरळी), ता. पाटण, येथे 
शताब्दी स्मारक परिसरात शिवसृष्टी १२५.०० ३८.०० कार्यकारी 
उभारणे अभियंता, 
२ दौळतनगर (मरळी), ता. पाटण येथे सार्वजनिक 
पर्यटन परिसरातील रस्त्यांची सुधारणा बांधकाम (पश्चिम), 
१००.०० ३०.०० 


करणे 


विभाग, सातारा 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


दौळतनगर (मरळी), ता. पाटण, येथे 
विद्युतकरणांची कामे करणे 


900,00 


30,00 


दौळतनगर (Axo), ता. पाटण येथे 
पर्यटकांना तात्पुरता निवारा 
करणेकरीता निवारा aS उभारणे 


900,00 


30,00 


4 


दौळलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथील 
पर्यटन परिसरात व aad परिसरात 
बागबगीचा सुधारणा करणे व लहान 
मुलांना खेळणेकरीता खेळाचे साहित्य 
बसविणे 


५०.०० 


44.00 


दौळलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथील 
पर्यटन परिसरात व aad परिसरात 
पर्यटकांना बसणेकरीता बैठक व्यवस्था 
करणे 


२५.०० 


एकूण 


५००.०० 


१५१.०० 


१२) सातारा 


पांचगणी गिरीस्थान नगरपरिषद 
हद्दीतील टेबललॅन्ड येथील विविध 
विकास कामे 


नगरपरिषद हद्दीतील टेबललन्ड येथे 
सार्वजनिक शौचालय विकसित करणे. 


४८.०० 


नगरपरिषद हद्दीतील टेबललंन्ड येथे 
वाहनतळ परिसर विकसित करणे 


११३.०० 


नगरपरिषद हद्दीतील टेबळलंन्ड येथे 
sewer सेंटर विकसित करणे. 


६५.०० 


९०.०० 


मुख्याधिकारी 
पांचगणी गिरीस्थान 
नगरपरिषद, 
पांचगणी 


एकूण 


२२६.०० 


९०.०० 


१३) सातारा 


महाबळेश्वर तालुक्यातील पर्यटन 
विकास कामे, जि. सातारा 


मौजे भिलार येथील वॉटर फॉलकडे 
जाणारा रस्ता व पर्यटनस्थळ परिसर 
विकसित करणे 


३०.०० 


मौजे पुस्तकाचे गांव भिलार येथे पर्यटन 
स्थळ विकसित करणे व रस्ते करणे 


३०.०० 


पारसोड येथे मेटाकडे जाणारा रस्ता व 
पॉईट सुधारणा करणे 


२०.०० 


भोसे बोरगांव gonds! धरणाकडे 
जाणार रस्ता सुधारणा करणे 


३०.०० 


षु 


पर्वत तर्फे वाघावळे जाणारा रस्ता 
सुधारणा करणे 


३०.०० 


२८.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, बांधकाम 
विभाग उत्तर, 
सातारा जि.प., 
सातारा 


एकूण 


१४०.०० 


२८.०० 


एकूण सातारा 


२०४९.९९ 


७२१.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१४) सांगळी | ब्रम्हनाळ ता. पलुस, आनंदमुर्ती मठ कार्यकारी 
परिसरात रस्ता, उद्यान, कृष्णा घाट, अभियंता, 
भक्‍त निवास इतर सोई-सुविधा पुरविणे ४००.०० १२०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
मिरज 

१५) सांगळी | Got, ता. पलूस, बंचाप्पा मंदिर कार्यकारी 
परिसरात रस्ता, उद्यान, कृष्णा घाट, अभियंता, 
भक्‍त निवास इतर सोई सुविधा पुरविणे सार्वजनिक 

३००.०० ९०.०० : 
बांधकाम विभाग, 
मिरज 

१६) सांगळी । बुरुंगवाडी, ता. पळूस, ब्रम्हानंद कार्यकारी 
महाराज मठ परिसरात रस्ता, भक्‍त अभियंता, 
निवास, सभागृह, पार्किंग सुविधा २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
पुरविणे बांधकाम विभाग, 

मिरज 

qo) सांगळी । कुंडल, ता. पलूस, दत्त मंदिर कार्यकारी 
परिसरात रस्ता व इतर सोई-सुविधा अभियंता, 
पुरविणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
मिरज 

१८) सांगळी । मौ.पुणदी, ता. पलूस, लक्ष्मी मंदिर कार्यकारी 
परिसरात भकत निवास, सभामंडप, अभियंता, 
टॉयलेट, रस्ता काँक्रीटीकरा, नदी २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
घाट बांधकाम करणे बांधकाम विभाग, 

मिरज 

१९) सांगली | सांडगेवाडी, ता. पलूस, लक्ष्मी मंदिर कार्यकारी 
परिसरात भक्‍त निवास, सभागृह, अभियंता, 
जोडरस्ता, संरक्षण भिंत, पार्किंग, सार्वजनिक 

३००.०० ९०.०० . 
जमीन सुधारणा करणे बांधकाम विभाग, 
मिरज 
एकूण सांगली | १५००.०० ४५०.०० 

२०) सोलापूर | al क्षेत्र कमलादेवी देवस्थान, देवीच्या अति. मुख्य 
माळ करमाळा येथील विकास कामे, कार्यकारी 
ता. करमाळा, जि. सोलापूर ग tee अधिकारी, जि.प. 

सोलापूर 
एकूण सोलापूर |  ४००.०० १५०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२१) कोल्हापूर | पट्टणकोडोली,  ता.हातकणकंगले, 
जिल्हा कोल्हापूर येथील विविध 
विकास कामे. 
१ पट्टणकोडोळी येथील श्री विठ्ठल 
बिरदेव मंदिर देवालय परिसरात ४९.९९ 
संरक्षक भिंत बांधणे 
२ पट्टणकोडोली येथील श्री विठ्ठल कार्यकारी 
बिरदेव मंदिर देवालय प्रसाद मंडप ४९.९९ अभिंयता, 
सुधारणा करणे (बांधकाम), जिल्हा 
३ पट्टणकोडोली येथील श्री विठ्ठल ७०.०० परिषद, कोल्हापुर 
बिरदेव मंदिर देवालय पार्किंग मार्ग व ४९.९९ 
वाहनतळास पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
४ पट्टणकोडोली येथील श्री दत्त मंदिर 
देवालय परिसरात प्रसाद मंडप बांधणे 
व श्री कहल्लेश्रर मंदिर परिसरात = 
वाहनतळ व परिसर सुधारणा करणे 
एकूण |  १९९.९६ ७०.०० 
22) कोल्हापूर | अब्दुललाट ता. शिरोळ येथील कल्लेश्वर कार्यकारी अभियंता 
तलाव परिसर सुशोभिकरण करणे ९९.९९ ४०.०० (बांधकाम), जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर 
२३) कोल्हापूर | श्री. वैजनाथ देवस्थान मौ. देवरवाडी पश्चिम महाराष्ट्र 
ता. चंदगड येथील मंदिरा sont ३०४.५१ ६०.०० देवस्थान कमिटी, 
सांस्कृतिक भवन (भक्‍त निवास) बांधणे. कोल्हापूर 
२४) कोल्हापूर | मौजे नितवडे - दोनवडे खेडगे ता कार्यकारी 
भुदरगड, धबधब्यांकरिता पर्यटन अभियंता, 
पायवाट करणे व सुशोभिकरण करणे सार्वजनिक 
३९४.०१ १२०.०० Pais 
टप्पा क्र. १ बांधकाम विभाग 
(दक्षिण) कोल्हापुर 
(प्रस्ताव आहे) 
२५) कोल्हापूर | मौजे नितवडे - दोनवडे खेडगे ता. कार्यकारी 
भुदरगड धबधब्यांकरिता पर्यटन अभियंता, 
पायवाट करणे व सुशोभिकरण करणे सार्वजनिक 
टप्पा क्र. २ ३५०.०३ १०५.०० बांधकाम विभाग 
(दक्षिण) कोल्हापुर 
(प्रस्ताव आहे) 
२६) कोल्हापूर | कागल तालुक्‍यातील Fret व कुरणी कार्यकारी 


गावातील पर्यटन स्थळांचा विकास 
करणेबाबत 


अभियंता, बांधकाम 
विभाग, जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१ निढोरी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 
येथील महादेव मंदिर परिसर विकास ३०.०० ९.०० 
करणे 
२ कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरणी, ता. 
कागल येथील महादेव मंदिर परिसर १२५.०० ३८.०० 
विकास करणे 
एकूण १५५.०० ४७.०० 
२७ कोल्हापूर | आदमापूर ता. भुदरगड येथील विकास 
कामे 
१ आदमापूर ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर 
येथील श्री बाळूमामा देवालय संरक्षक २१५.३९ ६५.०० 
भिंत व काँक्रीट रोड करणे कार्यकारी अभियंता 
२ आदमापूर ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर (बांधकाम) जिल्हा 
येथील श्री बाळूमामा महानिर्वाण स्थळ, परिषद, कोल्हापूर 
देवालय १६१.४९ ५०.०० 
श्री मरगाबाई देवालय परिसरात दर्शन 
मंडप उभारणे 
एकूण | ३७६.८८ ११५.०० 
२८) कोल्हापूर | मौजे कोदे बु., ता. गगनबावडा येथील 
विकास कामे 
१ मौजे कोदे बु. येथे निसर्ग अभ्यास केंद्र 
बांधकाम करणे ३६.७२ ११.०२ 
इमारत बांधकाम करणे. 
२ मौजे कोदे बु. येथे बहु उद्देशीय हॉल 
बोधक कती ३२.७८ ९.८३ 
इमारत बांधकाम करणे. 
3 मौजे कोदे बु. येथे निवासस्थान इमारत गा ve 
बांधकाम करणे. = 
8 मौजे कोदे बु. येथे स्मृती उद्यान, 
स्नानगृह व स्वच्छतागृह som १७.७३ ५.२२ 
स्नानगृह व स्वच 9 
4 मौजे कोदे बु. येथे बोटनिकल गार्डन 
र ७.१४ २.१४ 
| 
६ मौजे कोदे बु. येथे अभ्यास केद्र इमारत कार्यकारी अभियंता 
मना १०.७० ३.२१ वधवा 
बांधकाम करणे. (बांधकाम), जि. प. 
9 मौजे कोदे बु. येथे स्वागत कमान कोल्हापूर 
बांधणे ६.२६ १.८८ 
न 
८ प्रजिमा ३९ ते निवडे कोदे रस्ता व कोदे 
धरणाकडे जाणारा रस्ता सिमेंट १७.९३ ५.३८ 
काँक्रीटीकरण करणे. 
९ मौजे कोदे बु. येथे सांस्कृतिक रंगमंच 
बांधणे. ae os 
१० मौजे कोदे बु. येथे ट्रेकिंग ट्रंक बांधणे. ५.५७ १.६७ 
११ मौजे कोदे बु. येथे वाहनतळ बांधणे. ५.३५ १.६१ 
१२ मौजे कोदे बु. येथे निरिक्षण मनोरा 
a ३.६० १.०८ 
भारणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१३ मौजे कोदे बु. नैसर्गिक कुटी उभारणे. २.२४ ०.६७ 
१४ मौजे कोदे बु. येथे दिशादर्शक फलक 
उं १.७६ ०.५३ 
भारणे. 
एकूण १७८.५२ ५३.५७ 
२९) कोल्हापूर | जोतिलिंग र. वाघापूर, ता. ae ee 
भुदरगड, जि. ole येथे _ 
बहुउद्देशीय स रा 388.00 १०४.७० (बांधकाम), दक्षिण, 
बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे व परिसर कोल्हापूर 
सुधारणा करणे जि. प. कोल 
सुधारणा करणे. 
एकूण कोल्हापूर |  २४०७.९० ७१५.२७ 
एकूण पुणे विभाग | ८३५४.०९ २६१६.२७ 


2. अटीव शर्ती - 


Ee) 
य्य्ट 


_ 


<< 


प“ 


4 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 

तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 
अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 
योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


~ 


१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण 
अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, दि.२२.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७१७५०६७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ramesh Jayaram Kadam 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


